महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दूरध्वनी क्र. :-०२२- २२०२९२८२ Email ID- dinesh.sanap@nic.in 
क्रमांक : ठेवियो १०.२३ / प्र.क्र.१२४/ २०२३ /अर्थ-१ दिनांक : २६ जुले, २०२३ 
ज्ञापन :- 
विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 
प्रति, 
१) अधीक्षक अभियंता,कुकडी प्रकल्प मंडळ, पुणे 
2) अधीक्षक अभियंता,यांत्रिकी मंडळ, नाशिक 
3) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
४) अधीक्षक अभियंता,नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर 
५) अधीक्षक अभियंता,गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे 
६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक,लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर. 
७) अधीक्षक अभियंता,यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ 
८) अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
९)अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा 
१०) अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 
११) अधिक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, भंडारा 
१२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर. 
१३) अधीक्षक अभियंता,आधार सामग्री संकलन,नियोजन व जलविज्ञान मंडळ,नाशिक 
१४) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात 
विभागाने अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली 
आहे. या सुधारित कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 
२. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० - इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न 
विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-०६०५) या लेखात्रीर्षाखालील मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो 90.23 / प्र.क्र.१२४ / 2023 /अर्थ-१ 


विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण 
रू.११,७०,०००/- (रक्‍कम रू.अकरा लक्ष सत्तर हजार फक्त) इतका निधी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 
दि.३१.०८.२०२३ पुर्वी खर्च करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्चकरण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर 
निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी 
यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरिता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक 
इत्यादीचा तपशील शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली 
नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाळील खर्च - Ford निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकस्निलिएडान 
स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण 
प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३०७२७१४४१४७८५२७ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH KARBHARI 


SATISH eee 

KARBHARI GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 

JONDHALE Date: 2028.07.27 14:48:43 +0590" 
(सतिश जोंधळे ) 


आ.वि.स व सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

सहपत्र - विवरणपत्र 
प्रत- १ महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 

२) अ.मु.स (जसं) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


धोक्षक ऑभयंता, के.दत्तात्रय भास्कर कुवि-२/३६७ श्रीमती मंगल दत्तात्रय 

कुकडी प्रकल्प मंडळ, ।काळे काळे,पत्नी 

पुणे 

अधीक्षक अभियंता,  ।१) के.पोपट घमाजी जी.ई.एस.ए/२३ |९१.श्रीमती शशिकला पोपट 

यांत्रिकी मंडळ, नाशिक ।उरमुडे उरमुडे,पत्नी 
२.रमेश पोपट उरमुडे,मुलगा 
३.मिना संदिप 
सोनवणे,मुलगी 


प्रशासक, लाभक्षेत्र 
बिकास प्राधिकरण, 
नाशिक 


मजूर ara t/t डा 
RORY 


धौक्षक आभियंता, 
नागपूर पाटबंधारे मंडळ, 
नागपूर 


अधीक्षक अभियंता,  ।के.कृष्णा भरमू गावडे पी डब्ल्यु एम एच/ । श्रीमती गोपिका कृष्णा 
गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे गुनिवि/२४ गावडे,पत्नी 


अधीक्षक अभियंता व |के.ईश्बर नारायण मजूर प्र.अ.भु.ब.ज.प.प्र  । श्रीमती उषा इश्वर 
प्रशासक, लाभक्षेत्र तिजारे नागपूर -७९५  ।तिजारे,पत्नी 

विकास प्राधिकरण, 

नागपूर 

अधीक्षक अभियंता,  ।के.अनुराधा गण्पतराव वरिष्ठ लिपिक BRBN ४८३४१  ।श्री किशोर रूपराव आवठे 
यवतमाळ पाटबंधारे भोरे ,पती. 

मंडळ, यवतमाळ 


के.दामोदर सखाराम पी डब्लु एम एच श्रीमती निता दामोदर 
, भोईर ७३३८७ 


ata के.अनिल काशिनाथ शाखा अभियंता BRBN ४३१६८ वे 
बुलडाणा पाटबंधारे खानजोडे,मुलगा 
प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा २)श्री तेजस अनिल 
खानजोडे,मुलगा 
धौक्षक ATA, ,रमेश शि उबपावि-७५५ 9 श् 
उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, |दिंडेकर 
अमरावती 


अधिक्षक अभियंता, : शिपाई एमआर्यबएच-६५३ 
भंडारा सिंचन मंडळ, 


कालवा टपाली | एमआयडीबि एच-४०७ 


विकास प्राधिकरण, 
छत्रपती संभाजीनगर. 


अधीक्षक अभियंता, 
आधार सामग्री 
122६३ ।संकलन,नियोजन व 
जलविज्ञान 
मंडळ,नाशिक 
धोक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 


विकास प्राधिकरण, 
१४ 1००७६ जळगांव 


१३ 


कै.तुकाराम आबा वरिष्ठ लिपीक |पीडब्लु एम एच ७५११९ | श्रीमती राधीका तुकाराम 
सुरवसे सुरवसे,पत्नी 
६०,००० 
१)कै.गुलाबसिंग चांदया | हत! PWM ८१५५६ [sd eae |... 
६०,००० 
तडवी तडवी,पत्नी 
en ey Pare पाटील मजुर गिरणा/९२१ श्रीमती कमलबाई नथ्थु 
पाटील,पत्नी eee 
कालवा निरोक्षव PWMH/ ८४४५१ |श्रीमती विमलबाई शंकरराव 
मोरे, पत्नी 
'एकुण रक्‍कम रूपये - अकरा लक्ष सत्तर हजार फक्त १,९७०,००० 


SATISH KARBHARI 
JONDHALE 


( सतिश जोंधळे ) 
आ.वि.स व सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


(OU WATER RE 
fs 


ANNE! 
SOURCES DEPARTMED 
at: 2028.07.27 14 


4:12 90520 


